महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेडशा क्रमांकः उसप्र-२०१८/प्र.क्र.८५/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०८.०६.२०१८ 


आदेडा 


श्री.भ.सं.वानखेडे, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची प्रादेशिक विभागीय चौकशी 
अधिकारी, पुणे या पदावर प्रथमत: एक वर्षाकरीता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती खालील अटींच्या व शर्तीच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


(अ) श्री.वानखेडे, उप सचिव ज्या तारखेला शासकीय सेवेतील पदाचा कार्यभार सुपूर्द 
करतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या 
तारखेला श्री.वानखेडे, उप सचिव आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा 
स्वीकारतील, त्या तारखेला समाप्त होईल. 

(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून 
घेण्याचा अधिकार शासन / सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवील. 

(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्याला मूळ 
विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र, याप्रमाणे 
परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन 
महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

(ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी ३ 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा....इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट-२) मध्ये 
नमूद केलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन, प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शार्ती सामान्य प्रशासन विभाग 
कार्यासन १९ व कार्यासन ११-अ यांनी आपापसात सल्लामसलत करून ठरवाव्यात. 


३.  श्री.वानखेडे, उप सचिव यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीबाबतच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी सामान्य 
प्रशासन विभाग यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेठा क्रमांकः उसप्र-२०१८/प्र.क्र.८५/चौदा 


8. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०८१८३८५७४६०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque ९ 
Imtiyaz ह होत 
Adi tration Department, postalCode=400032, 


t=Maharasht 
2.5.4.20=71158% ff9 bObb07e3c6556e724501d0cSea5c63b 


Mushtaque KaZi ssivseesccco nen 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव 
. अपर मुख्य सचिव (सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
५. सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (का.१९ व 99-31), मंत्रालय, मुंबई 
६. श्री.भ.सं.वानखेडे, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


oc “७ AD WO 


